महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या 
संवर्गातील वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदावरील ०५ 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४२३/प्र.क्र.१२८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जून, २०२३ 


वाचा - १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र -४४१६/ प्र.क्र.३०१/१६/ प्रशञा-२, दि. २७.०३.२०१७. 
२. आयुक्‍त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परि.का./२/आस्था-अ/१०५/१९४०, 
दि २४.०३.२०२३ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दिनांक २२.०६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २७.०३.२०१७, रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदावर २ 
वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक २४.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱया व झ्ासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २७.०३.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( 
शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत खाली 
कोष्टकात नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा 
पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.१२८/प्रशा-२ 


अ | अधिकाऱ्यांचे | शासन सेवेत शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा । रकाना ६ परिविक्षाधीन 
® | नांव नियुक्तीच्या प्रथम रुजू | मधील ita मधील कालावधी 
आदेशाचा दिनांक | झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | कारणांमुळे समाधानकारक 
दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण ।वाढलेला पूर्ण केल्यामुळे 
कालावधी पूर्ण | अर्जित/ । परिविक्षाधीन |। शासन सेवा 


होण्याचा परिवर्तीत | कालावधी पूर्ण | ज्या 
दिनांक रजा इ. । होण्याचा दिनांकापासून 
एकूण दिनांक पुढे चालु 
कालावधी ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक. 


१ | श्री. अरुण | शा.शि.व क्रो.वि. | 93.08.2099 | १२.०४.२०१९ | निरंक १२.०४.२०१९ | १३.०४.२०१९ 
लक्ष्मण an... क्र.ससेप्र 


भांगरे -४४१६/ 
प्र.क्र.३०१/१६/ 
प्रशा-२, दिनांक 
२७.०३.२०१७ 
२ श्री. झा.ठि.व क्रौ.वि. | ०३.०४.२०१७| ०२.०४.२०१९ | निरंक ०२.०४.२०१९ | ०३.०४.२०१९ 
गुलाबराव | शा.नि. क्र.ससेप्र 
श्रीरंग -४४१६/ 
राठोड प्र.क्र.३०१/१६/ 
प्रशा-२, दिनांक 
२७.०३.२०१७ 
३ | श्रीमती शा.शि.व HA. | ०७.०४.२०१७ | ०६.०४.२०१९ | १९४ १७.१०.२०१९ | १८.१०.२०१९ 
शोभा शा.नि. क्र.ससेप्र 
सुभाष -४४१६/ 
मिसाळ प्र.क्र.३०१/१६/ 
प्रशा-२, दिनांक 
२७.०३.२०१७ 


४ | श्रीमती शा.शि.व HLA. | २९.०३.२०१७ | २८.०३.२०१९ | निरंक २८.०३.२०१९ | २९.०३.२०१९ 
पल्लवी झा.नि. क्र.ससेप्र 
राहूल -४४१६/ 

चिंचोळकर | प्र.क्र.३०१/१६/ 
(श्रीमती । प्रशा-२, दिनांक 
पल्लवी २७.०३.२०१७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.१२८/प्रश्ञा-२ 


अ | अधिकाऱ्यांचे | शासन सेवेत शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा । रकाना ६ परिविक्षाधीन 
क्र | नांव नियुक्तीच्या प्रथम रुजू | मधील गीत मधील कालावधी 
आदेशाचा दिनांक | झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | कारणांमुळे समाधानकारक 
दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण । वाढलेला पूर्ण केल्यामुळे 
कालावधी पूर्ण | अर्जित/ । परिविक्षाधीन |। शासन सेवा 


होण्याचा परिवर्तीत | कालावधी पूर्ण | ज्या 
दिनांक रजा इ. | होण्याचा दिनांकापासून 
एकूण दिनांक पुढे चालु 
कालावधी ठेवावयाची 
आहेतो 
दिनांक. 
५ | aff. शा.शि.व क्रो.वि. | 09.08.2099 | 39.03.2098 ष्ट २८.०५.२०१९ । २९.०५.२०१९ 


राजकुमार | शा.नि. क्र.ससेप्र 
दत्तात्रय  । -४४१६/ 
भारती प्र.क्र.३०१/१६/ 
प्रशा-२, दिनांक 
२७.०३.२०१७ 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच 
संबंधितांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 

Re सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०६०५१२२०५१८७२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by VUAY NIVRUTT! BHOSALE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VAY NIVRUTTI™ 
BHOSALE a 

(विजय भोसले) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


ND SPORTS DEPART! 
1231 cd0e0c9eec89F 


BAGS. 
3, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 


प्रत, 


me) 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

सर्व शिक्षण संचालक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती. 


AN AD 


Cc 
es 


£33) 


S ०८ 
YS > <->- Th IS *->  *-* १--< 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


